स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

उदगीर नगरपरिषद, जिल्हा लातूर. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(४)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३०/०८/२०१९ रोजी संपन्न 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १८०/नवि-३४, दि. १२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत उदगीर नगर परिषदेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या रु. 


९.२२२८ कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाळास संदर्भीय क्रमांक ३ येथील झासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात आली आहे. 


२. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमळबजावणी उदगीर नगरपरिषदे मार्फत सुरु असताना त्यांच्या 


असे लक्षात आले की, शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने या सविस्तर प्रकल्प अहवालात काही 


बाबींचा समावेश नाही. त्यामुळे, त्या बाबींचा समावेश सविस्तर प्रकल्प अहवालात करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


उदगीर नगरपरिषदेने सादर केला होता. 


३. उदगीर नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर 


करून तो प्रस्ताव दिनांक ३०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला 


होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. उदगीर नगरपरिषदेने सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 


या are निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्डाविळेल्या व रकाना ५ मधील 


रू १,३१,००,०००/- ( एक कोटी एकतीस लक्ष फक्त) किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(४)/नवि-३४ 


५. सदर वाढीव खर्च उदगीर नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून 


करवा. यासाठी शासन कोणताही वाढीव निधी संबंधित नगरपरिषदेस शासन उपलब्ध करून देणार नाही. 


६. उदगीर नगरपरिषदेस संदर्भीय क्रमांक ३ येथील दिनांक १२.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी 


व हतींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


७. सदरच्या बदलामुळे उदगीर नगरपरिषदेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित किंमत 


रू १०,५३,२८,०००/- (रूपये दहा कोटी त्रेपन्न लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) एवढी राहील. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१७३२१३८४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Aj it Sa h e b rao Pekar gabe त een ne 


Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 133 
a W e 7948a428b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2020.02.05 11:38:42 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान मुख्य सचिव 
२. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजीग सचिव 

मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचाळक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
र्‌. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, लातूर. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, लातूर. 
१३. मुख्याधिकारी, उदगीर नगर परिषद. 
१४. निवडनस्ती, नवि३-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(४/नवि-३४ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.१७(४/नवि-३४ दिनांक: ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


सविस्तर नव्याने मंजूर | सविस्तर 
घनकचरा प्रकल्प करण्यात प्रकल्प 
शहर व्यवस्थापनासाठी | अहवालाची नव्याने मंजूर बाबी आलेल्या | अहवालाची 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर बाबींची सुधारित 
किंमत किंमत किंमत 
ie 2 3 a | षु & 
2 Compactor १४ cum 0.4400 
Tipping Area, Curing 
area, Processing Shed, 
Road, Drain, storage 4.49000 
उदगीर 92.8300 ९.२२२८ shed, sanitary landfill, 90.4322 
office, toilet weigh bridge 
4 % for Public Awareness 
0,0&00 
(IEC) 
Total 9.3400 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


